राज्यातील सराफांच्या सुरक्षा विषयक 
समस्यांचे निराकरण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : व्हीआयपी-०७२३/प्र.क्र.९१/पोल-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४ 


संदर्भ : 

१) पोलीस महासंचालक कार्यालय परिपत्रक क्र.पोमसं/२३/५४/सराफी तक्रारी/९२७/२००९, 
दि.१९ ऑगस्ट, २००९ व दि.०६ सप्टेंबर,२००९ ची परिपत्रके 

2 पोलीस महासंचालक कार्यालय परिपत्रक क्र.पोमसं/२३/५४/सराफांवरील दरोडा/९१९/ 
२०१०, दि.२७ सप्टेंबर, २०१० 

3) पोलीस महासंचालक कार्यालय परिपत्रक क्र.पोमसं/२३/५४/सराफांवरील दरोडा/८५२/ 
२०११, दि.०३ मार्च, २०१२ 

४) पोलीस महासंचालक कार्यालय परिपत्रक क्र.पोमसं/२३/५४/सराफांवरील दरोडा/८५२/ 
२०११, दि.१० ऑगस्ट, २०१२ 

५) पोलीस अधीक्षक, अकोला यांचे परिपत्रक क्र.स्थागुशा/गुन्हे/स्वर्ण-दक्षता कमिटी/१५९८०/ 
२०१२, दि.२७ नोव्हेंबर, २०१२ 


परिपत्रक : 

राज्यातील सराफ व्यावसायिकांकडून चोरीची/संशयित मालमत्ता जप्त करताना तपासी 
अधिका-यांनी पाळावयाची मार्गदर्शक तत्वे तसेच, सराफांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य स्तरावर 
“राज्य स्तरीय दक्षता समिती” स्थापन करण्याबाबत पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
कार्यालयाकडून उपरोक्त संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये राज्यातील सर्व पोळीस घटक प्रमुखांना सविस्तर 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


निर्दोष सराफ व्यापाऱ्यांना नाहक त्रास होऊ नये तसेच आरोपीलाच शिक्षा व्हावी या 
दृष्टिकोनातून सदर मार्गदर्शक तत्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपरोक्त परिपत्रकांच्या 
धर्तीवर शासन स्तरावरून राज्यातील सर्व पोळीस घटकांना सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर या संदर्भात Uda पुन:श्च मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत 
आहेत :- 


अ) तपास अधिकाऱ्यांसाठी सूचना - 
१. सराफा व्यावसायिकांच्या अडचणीची सोडवणूक करण्यासाठी पोलीस महासंचालक 
कार्यालयाच्या स्तरावर 'राज्यस्तरीय दक्षता समिती' तसेच, प्रत्येक पोलीस आयुक्तालय व 
जिल्हास्तरावर 'दक्षता समिती' स्थापना करण्यात यावी. राज्यस्तरावरील समितीची वर्षातून 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीआयपी-०७२३/प्र.क्र.९१/पोल-१३ 


Go 


११ 


१२ 


एकदा आणि पोलीस आयुक्तालय व जिल्हास्तरावरील समित्यांची दर तीन महिन्यांनी एकदा 
याप्रमाणे बैठका आयोजित कराव्यात. 


. तपास अधिकाऱ्यांनी चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपीस अटक केल्यानंतर पंचांसमक्ष चोरीच्या 


मुद्देमालाबद्दल सविस्तर चौकशी करावी. 


., प्रथम खबर अहवालामध्ये चोरी गेलेल्या दागिन्यांचे वर्णन आणि वजन याची सविस्तर नोंद 


करण्यात यावी. 


. सर्व सराफ व्यावसायिकांकडे ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीमध्ये पोलीस sities त्या 


दुकानात येण्याचे प्रयोजन तसेच संबंधीत तपासाधीन गुन्ह्याबाबतची माहिती नोंदवून स्वाक्षरी 
करावी. 


. कायदेशीर कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस अंमलदाराखेरीज इतर व्यक्‍ती अशा कार्यवाहीमध्ये 


सहभागी असू नयेत. 


. कार्यक्षेत्राबाहेरील ठिकाणी तपास करावयाचा असल्यास संबंधित दुकानामध्ये थेट न जाता 


सर्वप्रथम जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी नेमलेल्या संबंधित दक्षता समितीच्या निदर्शनास आणून 
पुढील कारवाई करावी. तसेच तपासाची गोपनीयता पाळून संबंधीत तपासी अधिका-यास 
आवर्यकतेनुसार दक्षता समितीने मदत करावी. 

तपासी अधिकारी हे चोरीचा माल हस्तगत करण्यास जाण्यापुर्वी संबंधित पोलीस ठाणे प्रभारी 
अधिकारी यांनी आयुक्तालय क्षेत्रात संबंधित पोलीस आयुक्‍त यांना तसेच, जिल्ह्याच्या 
कार्यक्षेत्रात संबंधीत जिल्हा पोलीस अधिक्षक अथवा पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा 
यांना प्रथम अवगत करावे. 


. सराफ व्यावसायिकांच्या दुकानात प्रवेशा केल्यानंतर तपासी अधिकाऱ्याने व्यावसायिकास 


गुन्ह्याचा 'प्रथम खबर अहवाल/गुन्ह्याशी संबंधीत माहिती' तसेच, आरोपीकडून हस्तगत 
केलेल्या मालमत्ता यासंबंधीची छायांकीत प्रत/माहिती द्यावी. जेणेकरुन सराफ व्यावसायिकांना 
त्यांचेकडील अभिलेख पडताळून त्यासंदर्भात सविस्तर माहिती/खुलासा पोलीस अधिकाऱ्यास 
सादर करणे शाक्य होईल. 


. पोलीस अधिका-याने सराफ व्यावसायिकाचा जबाब शक्‍यतो त्याच्या दुकानात नोंदवावा तसेच, 


त्यांना पोलीस पथकासमवेत येण्याची जबरदस्ती करू नये. 


.गुन्ह्यामध्ये सराफ व्यावसायिकाचा सहभाग असल्याची खात्री करण्यासाठी परिपूर्ण प्राथमिक 


चौकशी करण्यात यावी. पुरेसा पुरावा उपलब्ध झाल्यानंतर व तपास कामात अटक करणे 
आवऱ्यक असेल तरच अटकेची कारवाई करावी. अटकेची अचूक तारीख आणि वेळ अटक 
करताना अभिलेखात नमूद करावी. 


.पोळीस अधिकाऱ्याने जागीच पंचनामा करुन सनदशीर मार्गाने जागेची झडती घ्यावी. area 


मुद्देमालासंबंधीची कागदपत्रे जागेवर पडताळून, wad संबंधीत मूळ कागदपत्रे पुरावा म्हणून 
जप्त करावीत. 


.सराफ व्यावसायिकांच्या संघटनेने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्‍तींना किंवा दोन स्थानिक 


साक्षीदारांना झडतीच्या वेळेस हजर ठेवण्याची मुभा द्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीआयपी-०७२३/प्र.क्र.९१/पोल-१३ 


१३.व्यावसायिकांकडे चोरीचा मुद्देमाळ आढळून आल्यास पोलीसांनी पंचांसमक्ष तो मुद्देमाल रीतसर 
जप्त करावा. तसेच, पंचनामा/जप्ती पंचनाम्याची प्रत सराफ व्यावसायिकास त्याच्या दुकानातच 
तात्काळ उपलब्ध करुन देऊन त्याची स्वाक्षरी घ्यावी. 

१४.सराफ व्यावसायिकाशी संबंधीत कामगार व अन्य व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी सराफ 
व्यावसायिकांनी सादर केलेल्या मुलभूत माहितीबाबतच्या कागदपत्रांची स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये 
नोंद घ्यावी. 

१५.सराफ व्यावसायिकांविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४११ नुसार कार्यवाही करताना योग्य 
ती खबरदारी घ्यावी. एखाद्या सराफ व्यावसायिकाने चोरीची मालमत्ता कोणत्याही गैरहेतूने 
घेतली नसल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचा आरोपी विरुध्द साक्षीदार म्हणून उपयोग करावा. 

१६.तपासात सहकार्य करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना पोलीस अधिकाऱ्याने गुन्हेगारासारखी वागणूक देऊ 
नये. अशा प्रसंगामध्ये पोलीस अधिकाऱ्याने उच्च प्रतीचा व्यावसायिकपणा दाखविणे अपेक्षित 
आहे. 

ब) सराफ व्यावसायिकांसाठी सूचना - 
पोलीस तपासात पारदर्शकता राहावी तसेच व्यावसायिकांना नाहक/विनाकारण त्रास होऊ नये 
यासाठी सराफ व्यावसायिकांनी खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचनांचे पाळन करावे :- 

१. संपूर्ण सराफा बाजारात व इतर ठिकाणी सोन्या-चांदीचे व्यापार करणारे, गहाण ठेवणारे, 
सुवर्णकार व त्यासंबंधाने काम करणाऱ्या सर्व व्यक्‍ती यांची ओळख पटविण्यासाठी आवश्‍यक 
असलेली मुलभूत माहिती (नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक इ.) संबंधीत पोळीस ठाणे येथे अद्ययावत 
करावी. 

२. सराफ व्यापारी यांचेकडे सोन्या-चांदीचे दागिने अथवा वस्तू विकण्याकरीता अथवा गहाण 
ठेवण्याकरीता ग्राहक आल्यास, त्याची ओळख पटवून घेण्यासाठी अधिकृत ओळखपत्राची 
छायांकीत प्रत घेण्यात यावी तसेच स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये संबंधीतांची नोंद घ्यावी. 

३. संशयित गुन्हेगार सोन्या-चांदीचे दागिने अथवा वस्तु विक्री करीता घेऊन आल्यास त्याबाबतची 
माहिती संबंधित पोलीस ठाणे/गुन्हे शाखा अथवा स्थानिक गुन्हे शाखा यांना त्वरीत देण्यात 
यावी. 

४. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शक्यतो दुकान परिसरात सराफ व्यावसायिकांनी अद्ययावत CCTV यंत्रणा 
स्थापित करावी. 

५. उपरोक्त मुद्दा क्र. (अ) ८ मध्ये नमूद बाबीच्या अनुषंगाने, तपासी अधिका-याने विचारणा केल्यास 
त्या दिनांकापासून पुढील पाच दिवसात सराफ व्यावसायिकांनी त्याबाबत खुलासा सादर 
करावा. 

६. गुन्हेगाराने चोरी केलेला माल ज्या सराफ व्यापाऱ्याकडे विकला आहे त्याचे नाव जबाबात 
नोंदविल्यास माळ हस्तगत करतेवेळी संबंधित सराफा व्यापारी/कर्मचारी, संबंधित सराफ 
असोसिएडानच्या पदाधिकाऱ्यांनी/सदस्यांनी पोलीसांना सहकार्य करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीआयपी-०७२३/प्र.क्र.९१/पोल-१३ 


हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५//.॥8॥8॥/०59॥[॥9.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०३१४१६३११०८४२९ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAJESH SHALIGRAM GOVIL 


RAJESH EST 
SHALIGRAM GOVIL sr ecm 
(राजेश गोविल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स.,मंत्राळय मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई. 
६) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (५ प्रती) 
७ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय. 
८) मा. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
९) मा.मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय मुंबई. 


o) सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 
११) सर्व पोळीस अधीक्षक/पोलळीस आयुक्‍त. 
२) निवड नस्ती.(पोल-१३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


